पोलीस विभागाच्या विविध आस्थापनांवरील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पोळीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- २८ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-पोलीस-३११८/प्र.क्र.१०९/पोळ YA, दि.०१.१०.२०२१ 
२) सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि. व स), पोलीस महासंचालक कार्यालय, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.पोमसं/२६-ब/मुदतवाढ/१०२१ पदे/०१/२०१३, दि.०४.०१.२०२२ 
३) वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक- पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२२.०२.२०२२ 
शासन निर्णय:- 
पोळीस विभागाच्या ११ आस्थापनांवरील यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र -१ ते ११ मधील 
एकुण १०२१ अस्थायी पदांना, वित्त विभाग, शासन निर्णय दिनांक १०.०८.२०२१ मधील 
तरतूदीनुसार व काही अटींच्या अधीन राहून संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि. ०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 
२. सहायक पोलीस महानिरीक्षक (नि. व स.) पोळीस महासंचालक कार्यालय,मुंबई यांनी 
उपरोक्त संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये खालील तक्त्यात नमूद एकूण १०२१ अस्थायी पदांना 
दि. ०१.०३.२०२२ पासून पुढे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. 


अ.क्र पोलीस घटकाचे नाव अस्थायी पदे 
Fe . | संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकडमी,नाशिक [१० | ० 
२. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा जि.पुणे २३ 
३. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना १७ 
४. | प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालळय,अकोला २१ 
५. | प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,नागपूर १७ 
६. । प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालळय,नानवीज दौंड ४७ 
७. | Ware, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,मरोळ,मुंबई ३० 
८. | प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर १८५ 
९. | प्राचार्य,महिला पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, केगांव, सोलापूर ५८ 
| do. | प्राचार्य,पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, बाभळगाव,लातूर १६४ 
।_११. | आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ४४९ 
एकूण | १०२१ 


उपरोक्‍त तक्त्यात नमूद १०२१ अस्थायी पदांना दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ या 
कालावधीसाठी, खालील अटींच्या अधीन राहून, मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


अटी :- 


१ उपरोक्त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या 
कारणांसाठी पदे मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


२) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क. 
दि. 22.02.2022 नुसार विहीत करण्यात आलेल्या अटी व शातींचे कटाक्षाने पालन करण्यात 
यावे व त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित 
आकृतिबंध उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्यासाठी तात्काळ कार्यवाही 
करण्यात यावी. 


३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या 
पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतन व 
भत्त्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित आस्थापनांची राहील. 


४ सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदाच्या आढाव्यास तसेच सुधारीत आढाव्यास उच्चस्तरीय 
सचिव समितीची मान्यता घेण्याकरिता पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी योग्य 
तो प्रस्ताव शासनास सादर करावा. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या 
वेतनाचा प्रश्न उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी पोलीस महासंचालक यांची राहील याची 
नोंद घ्यावी. 


३. यावरील खर्च विवरणपत्र १ ते ११ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ या 
वित्तिय वर्षाकरिता मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर झासन निर्णय संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभाग,शासन निर्णय क्रमांक-पदनि-२०१६/ 
प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक २२.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२८११२९३९५०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क. 
GAIKWAD GANESH एवा annus ou nome pare, 


b7d6, postalCode=400032, st=Maharash' 


jalNumber=0585EFA444AE7B29EC4D54E290F 9F826C6E4DE96 7991 48F 
CFC4C6E13F203B34E, ;AIKWAD GANESH SUDAM. 


2022.03.28 11:31:40 +05'30' 


(गणेश गायकवाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. पोलीस महासंचालक, अँटी HSH ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
३. अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण व खास पथके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


पृष्ठ १८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


४. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हा अन्वेषण विभाग (गुन्हे), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६. संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
७. प्राचार्य, पोळीस प्रशिक्षण विद्यालय खंडाळा, जि.पुणे/ जालना/ अकोला/ नागपूर/ 
नानवीज दौंड/ मरोळ, मुंबई/ सोलापूर/ बाभळगाव, जि.लातूर 
८. प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर. 
९. सर्व पोलीस आयुक्‍त. 
१०. सर्व पोलीस अधीक्षक. 
११. सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल 
१२. महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई 
93. महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता/लळेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर 
१४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१५. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१६. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
qo. वित्त विभाग (व्यय-७)/वित्तीय सुधारणा-१/आपुक 
१८. निवडनस्ती (पोल- ५३) 


me) 


पृष्ठ १८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५ अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र १ 


घटक कार्यालय :-संचालक, महाराष्ट्र पोलीस ape aH 


अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक  । पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
असणारी पदे निर्णय क्रमांक व दिनांक । शोवटची मुदतवाढ 
मिळाल्याचा शासन 
पदनाम पदसंख्या निर्णय क्रमाकव 
दिनांक 
a 2 3 a 4 & 
q पोलीस अधीक्षक १ क्र.पीएनएम/०३९७/सीआर | म.श्ा, गृह विभाग, 
४७४/पोल-५ब, दि. शा.नि.क्र.पोळीस- 
१५/७/२००० ३११८/प्र.क्र. 
१०९/पोल-५अ, 
२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक १ क्र.आरसीटी/०३९२/सीआर 
६५२/पोल ५अ, दिनांक ०१/१०/२०२१ 
पोलीस शिपाई २ 
मॅनेजर दि. २/७/१९९३ 
मेस मॅनेजर १ 
मेस Ue २ 
२०५५-पोलीस- 
सहा. स्वयंपाकी १ ००३शिक्षण व 
प्रमुख स्वयंपाकी १ प्रारण तोळीस 
q प्रशिक्षण विद्यालये 
३ | पोलीस निरीक्षक १ क्र.टिईएक्स- 
०३९६/सीआर-१३/पोल- 
५अ, दि. २६/४/१९९७ 
अन्वये पो.प्र.केंद्र, खंडाळा 
करीता मंजूर पद क्र. 
ओअपीओ-०२१५/प्र.क्र. 
२६२/पोल-३, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये 
स्थानांतरीत 
एकूण a ० 


पृष्ठ १८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र २ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


घटक कार्यालय: प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, खंडाळा, पुणे 


अ. मुदतीसाठी आव्यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
क्र शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
| विभाग, क्रमांक व शासन निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसंख्या | दिनांक दिनांक 
a | २ ३ 1 ae ५ & 
१ | सहाय्यक स्वयंपाकी १ क्र.आरसीटी-०३९२/ म.शा, गृह विभाग, 
2 । भोजनालय सेवक q सीआर-११२/पोल-५अ, । शा.नि.क्र.पोळीस-३११८/ 
३ | पोलीस निरीक्षक q दि.२०/६/१९९२ प्र.क्र. १०९/पोल-५ अ, 
(fara) दिनांक ०१/१०/२०२१ 
४ | राखीव पोलीस २ 
उपनिरीक्षक 
५ | Marea सहायक फौजदार २ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
पोलीस शिपाई १ ite 
२००००५ न He 
ह को स्वयंपाकी । ee 
११ | राखीव पोलीस ३ टिइएक्स-०३९६/ च्य 
उपनिरीक्षक सीआर-१३/ पोल-५अ, पगिलेणा 
१२ | कार्यालय अधिक्षक १ दि.२६/०४/१९९७ fren” 
१३ | सशस्त्र पोलीस हवालदार १ 
(निदेशक) 
१४ | सशस्त्र पोलीस हवालदार १ 
१५ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१६ | शिपाई (चपराशी) १ 
१७ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१८ | आयुधिक शिपाई १ टिईएक्स-०५७६/ 
२२४२/३९ 
दि. २/०६/१९९७ 
एकूण २३ 


पृष्ठ १८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र 3 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


घटक कार्यालय -- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना 


मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे पदे निर्माण केल्याचा | यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
शासन निर्णय गृह | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
अ.क्र. ७ कवे 
— पदसंख्या | विभाग, क्रमांक व | शासन निर्णय क्रमांक व 
दिनांक दिनांक 
4 Q 3 ea षु ६ 
१ । राखीव पोळीस "उपनिरीक्षक २ म.शा.गृह म.शा, गृह विभाग, 
(सःठास्त्र) वि.शा.नि.क्र. झा.नि.क्र.पोळीस- 
— = टिईएक्स/०३०३/सी | ३११८/प्र.क्र. 
२ | सहाय्यक पोलीस निरी १ आर-७८६/पोल- १०९/पोल-पअ, 
(सःदास्त्रो द्य 
छु — 
दिनांक 09/90/2024 
३ | वैद्यकीय अधिकारी १ दि.२३/०५/१९९४ 
४ | परिचारीका १ 
५ | मिश्रक १ 
६ | कक्ष सेवक (area) q 2044 - पोलीस- 
गात ता ००३-शिक्षण व 
७ | व्रणोपचारक ( q See ae 
८ | पोलीस निरीक्षक १ प्रशिक्षण विद्यालये" 
९ | राखीव पोलीस उपनिरीक्षक ४ म.शा.गृह 
प त वि.शा.नि.क्र. 
१० | कार्यालय अधिक्षक १ टिईएक्स/०३९६/सी 
११ | ware Usha हवालदार (ल.वि.) १ आर-१३/पोल-५अ, 
दि.२६/०४/१९९७ 
१२ । पोलीस शिपाई चालक १ 
१३ | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण पदे . | 


पृष्ठ १८ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ४ 


घटक कार्यालय :-प्राचार्य पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय,अकोला 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


पदे निर्माण यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
केल्याचा शासन | मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | नेर्णय गृह विभाग, | निर्णय क्रमांक व दिनांक 
क्रमांक व दिनांक 
पदनाम पदसंख्या 
शि २ ३ | षु & 
q | पोलीस निरीक्षक २ शा.नि.गृ.वि.क्र.टी | Aan, गृह विभाग, 
सोत ईएक्स-०३९३/ शा.नि.क्र.पोळीस- 

२ पच त गा पोलीस २ सीआर- ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, 

SHRI? ५८६/पोल-५अ, ae 

दिनांक ०१/१०/२०२१ 

३ | पोलीस हवाळदार १ दि. २६.०५.१९९४ 

(सडास्त्र) 
४ | पोलीस शिपाई १ 
५ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
६ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
७ | पोलीस शिपाई (are q २०५५- पोलींस- 

००३-शिक्षण व 
८ | पोलीस निरीक्षक २ शा.नि.गृ.वि.क्र.टी प्रशिक्षण-पोलळीस 
जत ache ईएक्स- प्रशिक्षण विद्यालये” 

8 ee om] ४ ०३९६/सीआर- 

ae १३/पोल-५अ, दि. 
१० | कार्यालय अधिक्षक q २६.०४.१९९७ 
११ | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१२ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ 
१३ | पोलीस शिपाई चालक १ 
१४ | शिपाई (चपराशी) १ 

एकूण पदे २१ 


पृष्ठ १८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र ५ 


घटक कार्यालय :-- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, नागपूर 


अ.क्र मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
आत शासन निर्णय क्रमांक व | मुदतवाढ मिळाल्याचा 
as दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
पदनाम पदसंख्या व दिनांक 
शि २ 3 1 ७९ | षु & 
१ | राखीव पोलीस निरीक्षक १ शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स | म.शा, गृह विभाग, 
— -०३९२/सीआर- शा.नि.क्र.पोळीस- 
ह. ad पोलीस ? ७८६/पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. 
उपनिरीक्षक (सठास्त्र) १०९/पोल-५अ, 
दि. २३.०५.१९९३ 
३ | पोलीस शिपाई 4 दिनांक ०१/१०/२०२१ 
४ । चालक पोलीस शिपाई १ 
५ | पोलीस निरीक्षक १ 
६ । राखीव पोलीस ३ शा.नि.गृ.वि.क्र.टीईएक्स 
उपनिरीक्षक -०३९३/सीआर-१३/ 2044 - पोलीस- 
ee पोल-५अ, ००३-शिक्षण व 
७ । कार्यालय अधि १ पाका प्रशिक्षण यलो 
र 06. 99 
८ | स.पो.हवा. निदेशक ३ प्रशिक्षण विद्यालये 
९ | स.पो.हवा.(ला.पी.) q 
१० | वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
११ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
१२ । चालक पोलीस शिपाई १ 
१३ | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण पदे (| 


पृष्ठ १८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


विवरणपत्र ६ 


घटक कार्यालय: -प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्याळय,नानवीज दौंड 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


अ. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केल्याचा यापुर्वी अस्थायी पदांना । लेखाशिर्ष 
क्र शासन निर्णय गृह मुदतवाढ मिळाल्याचा 
। विभाग, शासन निर्णय क्रमांक व 
पदनाम पदसंख्या re ate 
ae २ ३ ५ & 
१ | पोलीस निरीक्षक १ गृह विभाग, शासन Fan, गृह विभाग, 
२ | सहाय्यक पोलीस १ निर्णय क्र. टिईएक्स- शा.नि.क्र.पोलीस- 
निरीक्षक ०३९०/सीआर-४२४/ ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- 
३ | fara पोलीस ३ पोल-५अ, Gai, 
हवालदार दि.२०.६.१९९२. दिनांक ०१/१०/२०२१ 
४ | Marea पोलीस हवालदार १ 
५ | सडवास्र पोलीस शिपाई १० 
चालक पोलीस शिपाई १ 
सठासत्र पोलीस शिपाई १ 
(रायडर) 
वरिष्ठ श्रेणी लिपिक १ 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक ३ २०१- 
१० | प्रमुख स्वयंपाकी २ पोलीस- 
११ | सहाय्यक स्वयंपाकी 3 ००३-शिक्षण 
१२ | भोजन सेवक g व प्रशिक्षण- 
१३ | पोलीस निरीक्षक २ | गृह विभाग, शासन els 
१४ | कार्यालय अधिक्षक शिक निर्णय क्र. टिईएक्स- प्रशिक्षण 
ae विद्यालये” 
१५ | राखीव पोलीस २ ०३९३/सीआर-७८६/ 
उपनिरीक्षक पोल-५अ, 
दि.२३.५.१९९४. 
१६ | पोलीस निरीक्षक गृह विभाग, शासन 
qo | राखीव पोलीस निर्णय क्र. टिईएक्स- 
उपनिरीक्षक ०३९६/सीआर-१३/ 
१८ | सडवास्र पोलीस हवालदार शिळ पोल-५अ, 
(गार्ड) दि.३१.१.१९९७. 
१९ | कनिष्ठ श्रेणी लिपिक p94 | 
२० | शिपाई (चपराशी) १ 
एकूण | ४७ | 


पृष्ठ १८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र ७ 


घटक कार्यालय :- प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई 


अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी प्रथम पदे निर्माण केलेल्या यापुर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
पदे आदेशाचा मुदतवाढ मिळाल्याचा & 
पदनाम पदसंख्या क्रमांक व दिनांक शासन निर्णय क्रमांक 
व दिनांक 
दिनी २ ३ PB षु & 
१ | सहायक पोलीस ११ गृह विभाग, Han, गृह विभाग, 
उपनिरीक्षक क्र.एमआयएस/०३८१/ २७०७६/ | शा.नि.क्र.पोलीस- 
पोल-३, दि.१४.५.१९८२ ३११८/प्र.क्र. 
(पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र | १०९/पोल-५अ, 
राज्य, मुंबई यांचेकडील क्र.रोमन- | दिनांक ०१/१०/२०२१ 
२५/६८२४/ आरईओजीएचसी, 
दि.१६.६.१९८२ 
२ | राखीव पोलीस निरीक्षक ०२ | गृह विभाग, 
३ | सहायक पोलीस ०१ शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
हवालदार सीआर-१३/पोल-५, 
४ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ दि.२६.४.१९९७ 
५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ०२ 
६ | ware urea शिपाई ०१ oe 
— पोलीस-००३- 
७ | चालक पोलीस शिपाई ०३ गं 
iG शिक्षण व 
८ | कार्यालयीन शिपाई ०१ 
प्रशिक्षण-पोलीस 
९ | राखीव पोलीस ०३ 
प्रशिक्षण 
उपनिरीक्षक a 
१० | राखीव पोळीस ०३ | गृह विभाग, शा.नि.कंपीएए/ 
उपनिरीक्षक ०३९१/सीआर-२७२/पोल-५अ, 
दि.४.११.८१ 
(पोलीस महासंचालक म.राज्य, 
मुंबई यांचेकडील क्र.पोमसं/४/ 
११/७/२०००, दि.४.७.२००० 
११ | कार्यालय अधिक्षक ०१ | गृह विभाग, 
शा.नि.क्र.टीईएक्स/०३९६/ 
सीआर-१३/पोल-५, 
दि.२६.४.१९९७ 
एकूण ३० 


पृष्ठ १८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र ८ 


घटक कार्यालय :-प्राचार्य, अपारंपारिक अभियान प्रशिक्षण केंद्र, नागपूर 


अ. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केलेल्या यापुर्वी अस्थायी पदांना लेखाशिर्ष 
व आदेशाचा मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
me पदनाम पदसंख्या कग कववता निर्णय क्रमांक व दिनांक 
क्रमांक व दिनांक 
ef २ ३ शिश षु & 
q | पोलीस उप अधिक्षक १ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक । «HM, गृह विभाग, 
वतत क आरसीटी -०३९२/ सीआर- | शा.नि.क्र.पोलीस- 
2 लीस निरीक्षक : ७/ पोल-५अ, ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, 
SaaS दि.२२.६.१९९२ 
३ | पोलीस उप निरी & दिनांक ०१/१०/२०२१ 
४ | पोलीस हवालदार (STA) ३ 
५ | प्राचार्य १ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक 
उत = टीईएक्स-०३९५/ सीआर- 
६ । पोलीस उप निरीक्षक २ २८५/पोल-५अ, 
३. दि.१६.८.१९९५ 
२ fe) षु षु = 
७ । सहाय्यक usr उप & पोलीस. 
निरीक्षक ००३-शिक्षण 
व प्रशिक्षण- 
८ | पोलीस हवालदार (ST) २५ 
त , पोलीस 
९ । पोलीस शिपाई (ears) ९० प्रशिक्षण 
विद्यालये” 
qo । बिनतारी पोळीस उप १ 
निरीक्षक 
११ | भांडारपाल १ 
१२ | लघुलेखक (उच्चश्रेणी) q 
१३ | प्रमुख लिपीक १ 
१४ । वरिष्ठ श्रेणी लिपीक २ 
१५ | कनिष्ठ श्रेणी लिपीक ३ 
१६ | चपराशी २ 
१७ । कक्ष सेवक ३ 


पृष्ठ १८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


१८ | स्वच्छक १ 
१९ । चपराशी १ 
२० | सुतार १ 
२१ | प्रमुख स्वयंपाकी/आचारी २ 
२२ | सहाय्यक स्वयंपाकी/आचारी ३ 
२३ | मेस नोकर षु 
२४ | न्हावी २ 
२५ | मोची १ 
२६ | शिपी १ 
२७ | स्वच्छक ४ 
२८ | धोबी २ 
२९ | वाहन चालक ८ 
३० | वैद्यकिय अधिकारी (वर्ग-२) १ 
३१ | नर्स (परिचारिका) २ 
३२ | कम्पांऊडर (मिश्रक) १ 

एकूण पदे १८५ 


पृष्ठ १८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र ९ 


घटक कार्यालय :-- प्राचार्य,महिला पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, केगांव, सोलापूर 


अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी पदे | पदे निर्माण केल्याचा शासन यापूर्वी अस्थायी पदांना | लेखाशिर्ष 
निर्णय क्रमांक व दिनांक शेवटची मुदतवाढ 
— — मिळाल्याचा शासन निर्णय 
क्रमांक व दिनांक 
१ २ 3 4 ६ 
१ | प्राचार्य (पोलीस अधिक्षक) १ शा.नि., गृह विभाग क्रमांक | म.शा, गृह विभाग, 
ae ae टिईएक्स/०३९३/ सीआर-५७/ | शा.नि.क्र.पोळीस- 
eee! अ ? पोल-५अ, दि.५.९.१९९४ ३११८/प्र.क्र. १०९/पोल- | ROS - 
उपअधिक्षक) ष्अ पोळीस- 
= ००३-शिक्षण 
रै पोलीस निरीक्षक 2 दिनांक ०१/१०/२०२१ व प्रशिक्षण- 
४ | वैद्यकीय अधिकारी १ पोलीस 
प्रशिक्षण 
५ । राखीव पोलीस उप १० विद्यालये” 
निरीक्षक 
६ | सहा.पोलीस उप निरीक्षक 4 
७ । पोलीस हवालदार (कवायत ७ 
निदेशक) 
८ | पोलीस शिपाई é 
९ | प्रमुख लिपिक १ 
१० | लघुटंकलेखक १ क्र. एमआयएस ०४१२/ प्र.क्र. 
२८४/पुर्नबांधणी क्र. १५/पोल- 
gg, दि. १६/१२/२०१६अन्वये 
श्रेणी अवनत 
११ । वरिष्ठ श्रेणी लिपिक २ क्र. टिईएक्स/०३९३/ सीआर- 
५७/पोल-५अ, दि.५.९.१९९४ 
१२ । कनिष्ठ श्रेणी लिपिक २ चिन 
१३ | परिचारीका १ 
१४ | मिश्रक १ 
१५ | कार्यालयीन शिपाई १ 


पृष्ठ १८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


१६ | मुख्य आचारी १ 
१७ । सहा. आचारी २ 
१८ | भोजनालय सेवक २ 
१९ । शिपी १ 
२० ।मोची १ 
२१ | धोबी १ 
२२ | माळी १ 
२३ | कक्षसेवक १ 
२४ | सफाईगार १ 
२५ | व्रणोपचारक १ 
एकूण ष्ट 


पृष्ठ १८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र १० 


घटक कार्यालयाचे नांव: प्राचार्य,पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, बाभळगांव, लातूर 


अ.क्र. | मुदतवाढीसाठी आवश्‍यक असणारी | पदे निर्माण केल्याचा शासन | यापूर्वी अस्थाई पदांना होवटची लेखाशिर्ष 
पदे निर्णय क्रमांक व दिनांक मुदतवाढ मिळाल्याचा शासन 
निर्णय क्रमांक व दिनांक 
पद 
पदनाम | 
संख्या 
ea 2 3 ae 4 & 
q | उपप्राचार्य १ | शा.निक्र.टिईएक्स म.शा, गृह विभाग, 
aS /३२०००/सीआर-४८८/ शा.नि.क्र.पोळीस- 
२ पोळीस अभियो कता १ Q पोळल- प्‌अ : fe , २ ८ : १ १ : 2 00 ष्‌ ३ q q C/V Dp : १3 fe) ९/पोल- ष्ञअ : २ oO षु षु = 
ae Shes पोलीस- 
रै el ie 5 दिनांक ०१/१०/२०२१ ००३-शिक्षण 
४ | राखीव पोलीस निरीक्षक १ व प्रशिक्षण- 
पोलीस 
५ | पोलीस उपनिरीक्षक 4 प्रशिक्षण 
विद्यालये” 
६ | राखीव पोळीस 9 
उपनिरीक्षक 
७ । सहा.पोळीस उपनिरीक्षक २ 
(प्रशिक्षक) 
८ | सहा.पोलीस उपनिरीक्षक 4 
९ | पोलीस हवालदार | २५ 
(प्रशिक्षक) 
१० | पोलीस हवालदार ३ 
११ | लाईन Ghar १ 
१२ । आयुधिक पोलीस | १ 
हवालदार 
१३ | आयुधिक पोलीस शिपाई २ 
१४ । पोलीस शिपाई चाळक & 
१५ | पोलीस शिपाई १२ 


पृष्ठ १८ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


१६ | कार्यालय अधिक्षक १ 

१७ | प्रमुख लिपीक १ 

१८ | लघुटंकलेखक १ क्र.एमआयएस ०४१२/ प्र.क्र. 
२८४/पुर्नबांधणी क्र. १५/पोल- 
५ब, दि. १६/१२/२०१६अन्वये 
श्रेणीअवनत 

१९ | वरिष्ठ श्रेणी लिपीक 4 श्ा.निक्र.टिईएक्स 

व /३२०००/सीआर-४८८/ 
- = - 

a ere ? & | पोल-५अ, दि.२८.११.२००५ 

२१ । वैद्यकीय अधिकारी १ 

२२ | परिचारीका १ 

२३ | मिश्रक १ 

२४ | कक्ष सेवक १ 

२५ | वण्रोपचारक १ 

२६ | सफाईंगार १० 

२७ | प्रमुख स्वयंपाकी ७ 

२८ । सहाय्यक स्वयंपाकी १३ 

२९ «| भोजनालय सेवक १६ 

३० | कार्यालयीन शिपाई 3 

३१ | माळी २ 

३२ । शिपी ३ 

३३ | मोची 3 

एकूण १६४ 


पृष्ठ १८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


शासन निर्णय, गृह विभाग क्र. पोलीस-३११८/प्र.क्र. १०९/पोल-५ अ, दि. २८.०३.२०२२ सोबतचे 


विवरणपत्र ११ 


घटक कार्यालय :- आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अ. पदनाम पूर्वीची अस्थायी पदांची कमी केलेली पदे मुदतवाढ शेवटची 
क्र. संख्या व देण्यात मुदतवाढ 
पदे निर्माण केल्याचा येत मिळाल्याचा 
शा.नि.गृ.वि.क्र. व दिनांक असलेली | शासन निर्णय 
पदे 

| a | २ ३ a: षु & 

३४८ अस्थायी पदे || संख्या | झासन निर्णय संख्या | शासन निर्णय 

(पोल-५अ) 

१ | अतिरिक्त sr} २ | क्र.रापोसे-०५/२००१/ Q | एसआयडी- म.शा, गृह 

आयुक्‍त प्रक्र-१६२/पोल-१, ३२००१/ विभाग, 
दि.६.१.०६ व प्रक्र.३३१/ पोल- शा.नि.क्र.पोली 
क्र.पोमसं/२६ब/४७/ ५अ, दि.२.६.०७ स- 
पोलीस दलाची ३११८/प्र.क्र. 
पुनर्रचना/पोउअ/७/ ०१, १०९/पोल- 
दि.१९.१.२००६ चे वाटप Gat, 

२ | सहाय्यक आयुक्‍त | ४२ | क्र.एमआयएस- ६ शिक oe ३६ दिनांक 
०१८०/२२/पोल-५अ (अ. ०१/१०/२०२१ 
दि.२७.११.८१ स्था.) 

३ | वरिष्ठ गुप्तवार्ता ६७ कि Mee १७ शि वाल ५० 

अधिकारी (अ. 
स्था) 

४ | गुप्तवार्ता ५८ ia ae शि | णा | जाह ५८ 

अधिकारी 

५ | सहाय्यक १७९ ane qo शिक Wa १६९ 

गुप्तवार्ता (अ. 
अधिकारी स्था) 
३४८ ३५ ३१३ 
नवनिर्मित पदाची 
संख्या-१३६ 

१ | उप आयुक्‍त १ | एसआयडी- ३२०१/ |. शिक १ Fan, गृह 
प्रक्र-३३१/ पोल-५अ, विभाग, 
दि.२.६.२००७ शा.नि.क्र.पोली 

२ | मुख्य गुप्तवार्ता ८३ aa aes शि 10 | ८३ स- 

अधिकारी ३११८/प्र.क्र. 
३ | गुप्तवार्ता २४ शि नवल शि a २४ १०९/पोल-५ 
अधिकारी अ, 
दिनांक 


पृष्ठ १८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पोलीस ३११८/प्र.क.१०९/पोल-५अ 


४ । सहाय्यक २० oe Lore शि शिश २० ०१/१०/२०२१ 
गुप्तवार्ता 
अधिकारी 
५ | पोलीस शिपाई ०८ oY a शि शिंका ०८ 
चालक 
एकूण १३६ १३६ 


“२०५५- पोलीस -१०१ गुन्हा अन्वेषण व दक्षता-(००) (०४) गुप्तवार्ता विभाग” व 
“२०५५-पोलीस-००१ संचालन व प्रशासन (००) (०१) पोलीस निरीक्षणालय” 


पृष्ठ १८ पैकी १८ 


